शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल नागरी क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१८-१९ मधील मंजूर 


कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : क्षेविका -२०१९ /प्र.क्र. ४३/का.९ 


हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 


दि. ४ जुन २०१९. 


वाचा- : शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.क्षविका -२०१८ प्र.क्र.८३ /का.९ मंत्रालय 
मुंबई.-४०००३२ दि.३० ऑक्टो बर २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र. ८ येथील अहमदनगर 


जिल्हयातील कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र जिल्हा नगरपरषिद / विकासकामाचे नाव मंजूर निधी 
न.प./ मनपा/ 
“न.पा 
८ अहमदनगर नेवासा १. जैन मंदिराजवळ नालीचे बांधकाम व ८ लक्ष 
नगरपालिका पेव्हरब्लॉक बसवणे 
२.ज्ञाननाऊली चर्चसमोरील ]ोडचे १० लक्ष 
बांधकाम करणे 


त्या ऐवजी उपरोक्त आदेशात अहमदनगर जिल्हयातील खालीलप्रमाणे विकास 
कामाचे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार विकास काम पुढीलप्रमाणे 


वाचावे. 
अ.क्र. जिल्हा नगरपरषिद / विकासकामाचे ना व मंजूर निधी 
न.प./मनपा /न OT 
८ अहमदनगर नेवासा नगरपालिका । जेन स्थानक हॉल बांधणे ८लक्ष 
ज्ञानमाऊली चर्च परिसरात पेव्हर १० लक्ष 
ब्ळॉक बसविणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्षेविका -२०१९ /प्र.क्र. ४३/का.९ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेत 

स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६०४१३२११८९११४ 

असा आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 
महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Dinesh M. S ne 
h M : C=IN, o=Government \t Of Maharasht. ‘Minoriti 

| Nn e ५ 7 e Developm IC 400032, st=Mah hy 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0 
927ff26cOf01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D 

O Nn a V a Nn e 0A13504B49333B23F92B58199, Dinesh 
Date: 2019.06.04 13:25:20 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे) 
उपसचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

.  मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 

. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल १/२ (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासीलेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवड नस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


